केंद्र शासनाकडून राज्यास भांडवली खर्चासाठी 
कर्ज स्वरुपात विशेष सहाय्य योजना (बिनव्याजी 
कर्ज) अंतर्गत भाग-१ (भांडवली गुंतवणूक) मधील 
योजनांना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणालीमार्फत (PFMS) कार्यान्वय करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्षण-२०२१/प्र.क्र.३७८/प्रशा-१ 
Wd. SUNG आवार, नविन गो.ते. संकुल, 
९ वा मजला,मंत्राळय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भ :- १. वित्त विभाग, शासन पत्र क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.०९/अर्थबळ, दिनांक १२.०४.२०२३. 
2. Letter of Government of India, Ministry of Finance, F. No. 44(1)/PF-S/2023-2% 
(CAPEX)-Maharashtra, दिनांक 02.04.2023. 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभाग, शासन पत्र, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ अन्वये, केंद्रीय पुरस्कृत योजनांच्या 
निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच निधी विनियोजनाच्या प्रक्रियेत अधिक 
परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारच्या दिनांक ०२ मे, २०२३ च्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार निर्धारित केलेल्या सुधारीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश देण्यात आले 
आहेत. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्यातून वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामार्फत 
राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या भांडवली गुंतवणूक खर्चासाठी कर्ज (बिनव्याजी कर्ज) स्वरूपात विशेष 
सहाय्य ही योजना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर (7॥॥५) मॅपिंग करुन, सदर 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी Single Nodal Agency (SNA) चे प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र खाते 
Single Nodal Bank Account (Parent Account) उघडणे आणि अंमलबजावणी यंत्रणांसाठी Child 
Account उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत चाळू असलेल्या / भविष्यात चाळू होणा-या 
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अमंलबजावणीसाठी या विभागाच्या शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२१/ 
प्र.क्र.७२/२०२१/ अलेप, दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०२१ अन्वये State Scheme Manager (SSM) नोडल 
अधिकारी म्हणून सहसचिव / उपसचिव (प्रशासन) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि 
Single Nodal Agency (SNA) म्हणून संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, 
मुंबई यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्षण-२०२१/प्र.क्र.३७८/प्रशा-१ 


२. उपरोक्त संदर्भाने विविध बँकेकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. बँकाकडून प्राप्त प्रस्ताव 
तपासून संबंधित योजनेसाठी Single Nodal Bank Account व Child Account उघडण्यास बँक 
ऑफ महाराष्ट्र या बँकेची निवड करण्यात येत आहे. याबाबत, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी या 
योजनेशी संबंधित सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (7॥५) शी निगडीत प्रशिक्षण, खाती 
उघडण्यास मदत, मॅपिंग व निधी केंद्र-राज्य अंमलबजावणी यंत्रणेस हस्तांतरणासाठी प्रक्रिया 
सुलभपणे हाताळण्यास पूर्ण तांत्रिक सहकार्य विशोष अधिका-यांमार्फत वेळोवेळी देईल. सदर 
अटीचा अधीन राहून वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे संबंधित योजनेसाठी स्वतंत्र Single 
Nodal Bank Account (Parent Account) उघडणे आणि सर्व अंमलबजावणी यंत्रणासाठी Child 
Account बँक ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा, मुंबई मध्ये त्यांच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उघडण्यास 
याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


डे. केंद्र शासनाच्या Scheme for Special Assistance as Loan to State for Capital Investment 
या केंद्र सरकारच्या योजने अंतर्गत राज्य शासनाला भाग-१ (भांडवली गुंतवणूक) या योजनेतंर्गत 
विशिष्ट कामांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सदर निधीचे, निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन केंद्रीय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) मार्फत करण्याच्या 
सूचना वित्त विभागाने दिल्या आहेत. त्यानुसार सदर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र 
लेखाशीर्ष उघडणे, तसेच सदर योजना एग॥$ शी मॅपिंग करून प्राधिकृत बँकेमध्ये Lads Single 
Nodal Bank Account (Parent Account) आणि अंमलबजावणी यंत्रणासाठी Child Account 
उघडण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेणे योग्य होईल. तथापि सुधारीत मार्गदर्शक तत्वाच्या अनुषंगाने 
पुढीलप्रमाणे अटी व शातींच्या आधारे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


१) सदर योजनांचे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत (PFMS) मॅपिंग करण्यात 
येईल. 

२) सदर योजनांचे अंमळबजावणीसाठी स्वतंत्र SNA Bank Account व सर्व अंमलबजावणी 
यंत्रणा यांचे Child Account बॅँक ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा, मुंबई या बॅकेत 
उघडण्यास सदर झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


3) सदर SNA खाते व शुन्य शिल्लक उपखाती हे PEMS प्रणालीशी संलग्नित करावे. 


४) सदर खात्याचा वापर केवळ उक्त योजनांच्या प्रयोजनासाठीच करावा. 


५) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार सदर योजनेचा निधी केंद्रिय पध्द्तीने संबंधित State 
Scheme Manager (SSM) स्तरावरील SNA (Parent Account) मध्ये जमा करुन 
अंमलबजावणी यंत्रणेला (Implementing Agency) Child Account मध्ये आवश्‍यक निधी वर्ग 
न करता सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PEMS) मार्फत Drawing limits देण्यात 
याव्यात. 


६) सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आव्यक ते प्रशिक्षण व तांत्रिक सहकार्य बँक ऑफ 
महाराष्ट्र या बँकेमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्षण-२०२१/प्र.क्र.३७८/प्रशा-१ 


Oe 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२३१०१३१०३९२०१४१३ असा 


आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत: 


०८ WwW AD -5 


७. 
Cu 
ie 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
S U D H | R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 


AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82 
J AYA 406eea05963bc456f1e1e8621e5917d8305, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3D 
C8EC38B759420308B9FD7816002B4AFOFFB 
H ETTY F1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: छोट्टी 18 16:07:10 +05'30° 


कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई, 

उपसचिव तथा राज्य योजना व्यवस्थापक (नोडल अधिकारी), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

उपसचिव (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक तथा सिंगल नोडल एजन्सी, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 


१०.कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/अर्थ-९/अर्थबळ) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११.कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१४७५), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.बँक ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय शाखा, मुंबई 

१३.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१५.सर्व, जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१६.निवड नस्ती (प्रशञा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


